मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 
उपांग-१ व २ ची कामे एकत्रित घेण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार सदस्य सचिव, 
मजीप्रा व मुख्य अभियंता, मजीप्रा, प्रादेशिक 
विभाग यांना प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुपेयो-२०१८/प्र.क्र.७२/पापु-१९ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय सकुल, नवीन इमारत, ७ वा माळा, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: २७ मार्च, २०१८ 


वाचा 


शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापाधो-१११५/प्र.क्र.९२/पापु-०७, दिनांक ०७ मे, २०१६ 
शासन निर्णय क्रमांक: ग्रापापु-२११५/प्र.क्र.३९/पापु-१९, दिनांक २३ सप्टेंबर, २०१६ 
शासन निर्णय क्रमांक: मुपेयो-२०१७/प्र.क्र.८३/पापु-१९, दिनांक २५ जानेवारी, २०१७ 
शासन निर्णय क्रमांक: मुपेयो-२०१७/प्र.क्र.११०/पापु-१९, दिनांक १४ जुले, २०१७ 


प्रस्तावना:- 


संदर्भाधीन क्र.१ व ३ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल 
कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट पाणीपुरवठा योजनांची कामे उपांगनिहाय्य/टप्पानिहाय करावयाची असून 
उपांग-१ चे काम पूर्ण झाल्यानंतर व योजनेचा उद्भव पुरेसा/शाश्वत असल्याचे सक्षम प्राधिक-यांने 
प्रमाणित केल्यानंतरच उपांग-२ चे काम हाती घ्यावयाचे आहे व उपांग-२ चे काम पूर्ण झाल्यानंतरच 
उपांग-३ चे काम हाती घ्यावयाचे आहे. परंतु ज्या ठिकाणी नदी, धरण, तलाव इ. सारखे शाश्वत 
भुपृष्ठीय स्रोत उपलब्ध आहेत व कायमस्वरुपी पाणी उपलब्ध आहे san प्रकरणी शासनाच्या 
पुर्वमान्यतेने उपांग-१ व उपांग-२ ची कामे एकत्रितपणे घेता येतात. 


मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाची अंमलबजावणी विहित कालमर्यादेत व प्रभावीपणे 
होण्याकरिता उपांग-१ व उपांग-२ ची कामे एकत्रितपणे घेण्यास परवानगी देण्याचे, तसेच मंजूर 
पाणीपुरवठा योजनांच्या अंदाजपत्रकातील तांत्रिक बदलास मान्यता देण्याचे अधिकार सदस्य सचिव, 
मजीप्रा (मजीप्रामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येणा-या योजनांकरिता) व मुख्य अभियंता, मजीप्रा, 
प्रादेशिक विभाग (जिल्हा परिषदेमार्फ़त अंमलबजावणी करण्यात येणा-या योजनांकरिता) यांना प्रदान 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकःमुपेयो-२०१७/प्र.क्र.9२/पापु-१९ 


शासन निर्णय:- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाची 
अंमलबजावणी विहित कालमर्यादेत व प्रभावीपणे होण्याकरिता ज्या ठिकाणी नदी, धरण, तलाव इ. 
सारखे शाश्वत YS स्त्रोत उपलब्ध आहेत व कायमस्वरुपी पाणी उपलब्ध आहे अशा प्रकरणी 
योजनेतील उपांग-१ व उपांग-२ ची कामे एकत्रितपणे घेण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार सदस्य 
सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (मजीप्रामार्फ़त अंमलबजावणी करण्यात येणा-या पाणीपुरवठा 
योजनांकरिता) व मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक विभाग (जिल्हा परिषदेमार्फ़त 
अंमलबजावणी करण्यात येणा-या पाणीपुरवठा योजनांकरिता) यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. 


२. तसेच, काही अपरिहार्य कारणास्तव मंजूर पाणीपुरवठा योजनेच्या अंदाजपत्रकात तांत्रिक बदल 
करावे लागत असल्यास व योजनेच्या किंमतीत कोणतीही वाढ होत नसल्यास अशा तांत्रिक बदलास 
मान्यता देण्याचे अधिकार सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (मजीप्रामार्फत अंमलबजावणी 
करण्यात येणा-या पाणीपुरवठा योजनांकरिता) व मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रादेशिक 
विभाग (जिल्हा परिषदेमार्फत अंमलबजावणी करण्यात येणा-या पाणीपुरवठा योजनांकरिता) यांना 
प्रदान करण्यात येत आहेत. 


oe सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥8॥9७॥॥.9०५९.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२७१२१८२११८२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Ram Apparao 


Ram eae 
DN: CN = Ram Apparao Sabane, 
C = IN, S = Maharashtra, O = 


A p p arao Government Of Maharashtra, OU 


= Water Supply and Sanitation 
Department 


S ab ane Date: 2018.03.27 12:59:37 +05'30' 


(रा. अ. साबणे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Ee) 


मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, एक्सप्रेस टॉवर्स, मुंबई-२१, 


AN 


AD 
Se Se DS aS 


9८ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःमुपेयो-२०१७/प्र.क्र.9२/पापु-१९ 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्वी. 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

मुख्य /अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सवी. 

संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, सिडको भवन, बेलापूर, नवी मुंबई 
१०) कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 

११) निवड नस्ती (पापु-१९) 


Cc 
ae 


xn 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


